डॉ.अ.सं.नौबदे, अधिव्याख्याता, औद्योगिक 
अर्थशास्त्र यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमएलआय-०४२२/प्र.क्र.७१/काम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जून, २०२२ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.9३/१४/१३-अ, 
दि.११/०९/२०१४. 
2) कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र.मश्रविसं/३५८, 
दि.१३/०४/२०२२. 
आदेशा :- 


शासन परिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: स्थाप्रप-१४१ ४/(प्र.क्र.७३/१४)/१३-अ, दि.११ 


सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्र.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या शर्ती खाळी नमूद करण्यात 


आलेल्या अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि त्यानुसार ते अधिकारी 


आवर्यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-२ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर स्तंभ-३ मध्ये नमूद 


केलेल्या दिनांकापासून स्थायी शासकीय कर्मचारी म्हणून समजले जाण्यास पात्र आहेत. 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे ज्या पदावर स्तंभ क्र.१ मधील कोणत्या दिनांकापासून देण्यात 
नांव व त्याचे सध्याचे । कर्मचाऱ्यांस स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात आले. 
पदनाम. येते त्या पदाचे पदनाम. 
ee ee २ 3 
डॉ.अ.सं.नौबदे, अधिव्याख्याता, औद्योगिक अर्थशास्त्र दि.०१/०९/२०१८ 
अधिव्याख्याता, 
औद्योगिक अर्थझास्त्र 


२. कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांनी संबंधितांना कळवून उपरोक्त 


अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात योग्य ती नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएलळआय-०४२२/प्र.क्र.9७१/काम-६ 


3. सदर झासन sweat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६०६११३७२७६६१० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHASHANK 
MADHAV SATHE 
(31. Al. साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 

२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. डॉ.अ.सं.नौबदे, अधिव्याख्याता, औद्योगिक अर्थशास्त्र,कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई. 

५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


